RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/ 172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १८ ] 


[ पृष्ठे ३ 


गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४, २०१७/ ज्येष्ठ १८-२४ , शके १ ९ ३ ९ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


~ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मे २०१७ 

अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमएसीटी. २०१७/ प्र.क्र . ८३ / परि - ५. - ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ उप कलम 
(१ ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तींचा मृत्यू किंवा त्यांना झालेली 
शारीरिक इजा किंवा त्यामुळे झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंवा दोन्हीही यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या अपघाताच्या 
संबंधातील नुकसानभरपाईसाठीच्या दाव्यावर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्रासाठी एकूण ८, नागपूर येथे एकूण ४, पुणे व ठाणे येथे प्रत्येकी १ अशी एकूण १४ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात 
आली आहेत . 


- 


त्याअर्थी, आता मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) च्या कलम १६५ ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमान्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील न्यायीक अधिकाऱ्यांची सदस्य, मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरण , मुंबई/ नागपूर या पदावर पुढील आदेश होईपर्यंत बदलीने नियुक्ती करीत आहे . 


अ.क्र . न्यायीक अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण 

नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१. श्री . महिंद्र केशव महाजन न्यायाधीश, शहर दिवाणी न्यायालय आणि सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , नागपूर . 

अतिरिक्त सत्र न्यायालय, मुंबई. 
२. श्री . अशोक गोविंदराव बिलोलीकर जिल्हा न्यायाधीश -६ आणि अतिरिक्त सत्र सदस्य , मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , मुंबई. 

न्यायाधीश, पुणे . 
३. श्री . महावीर सुरेंद्र मुंगळे जिल्हा न्यायाधीश-१ आणि अतिरिक्त सत्र सदस्य , मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

न्यायाधीश , उमरगा, जि . उस्मानाबाद . 
४. श्री. सच्चिदानंद बापुराव हेडावू जिल्हा न्यायाधीश -२ आणि अतिरिक्त सत्र सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण , मुंबई . 

न्यायाधीश , अचलपूर , 

जि . अमरावती. 
( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १ ९ ३ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


५. श्री . सुर्यभान सदाशिव खंडागळे 


तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ आणि अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , मालेगाव , जिल्हा नाशिक . 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ आणि अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद . 


सदस्य , मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
नागपूर . 
सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई . 


६. श्री . केशवराव भगवानराव इप्पर 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जून ८-१४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८-२४ , शके १९ ३ ९ 


3 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor, Madam CamaMarg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 30th May 2017 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLE ACT, 1988 . 


No. MACT . 2017 /C.R . 83 / Transport -5. — Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 165 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988 ), the Government of 
Maharashtra has constituted 8 Motor Accident Claims Tribunals for the area comprised within the 
limits of theMunicipal Corporation of Brihan Mumbai, 4 Motor Accident Claims Tribunals for Nagpur 
and 1 Motor Accident Claims Tribunal at Pune and Thane each . Total number of 14 such Motor 
Accident Claims Tribunals for the purpose of adjudicating upon the claims for compensation in respect 
of accident involving the death of or bodily injury to persons arising out of the use of Motor Vehicles 
or damages to any property of third party so arising , or both . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section 3 of section 165 of the 
Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) and rules framed under this , the Government ofMaharashtra 
hereby appoints following Judicial Officers as Member , Motor Accident Claims Tribunal, Mumbai / 
Nagpur by transfer until further orders of Government. 


Sr. No. 


Present Posting 


New Posting 


Name of the Judicial 

Officer 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Member , Motor Accident 
Claims Tribunal, Nagpur . 


Member , Motor Accident 
Claims Tribunal, Mumbai. 


Member , Motor Accident 
Claims Tribunal, Mumbai, 


1 . Shri Mahendra Keshav Judge , City Civil Court and 
Mahajan . 

Additional Sessions Judge , 

Mumbai. 
2 . Shri Ashok Govindrao District Judge -6 and 
Bilolikar. 

Additional Sessions Judge , 

Pune . 
3. Shri Mahavir Surendra District Judge - 1 and 
Mungale . 

Additional Sessions Judge , 

Omerga , District Osmanabad . 
4. Shri Saccidanand 

District Judge - 2 and 
Bapurao Hedaoo . 

Additional Sessions Judge , 

Achalpur, District Amravati. 
5 . Shri Suryabhan Sadashiv Adhoc District Judge - 1 and 
Khandagale . 

Additional Sessions Judge , 

Malegaon , District Nashik . 
6. Shri Keshaorao 

Adhoc District Judge - 1 and 
Bhagawanrao Ippar . Additional Sessions Judge , 

Vaijapur, District Aurangabad . 


Member , Motor Accident 
Claims Tribunal , Mumbai. 


Member , Motor Accident 
Claims Tribunal, Nagpur . 


Member , Motor Accident 
Claims Tribunal, Mumbai . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PRAKASH SABALE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


